विद्यार्थ्यांच्या शाळाप्रवेशाबाबत 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. प्रवेश- ०१२३/प्र.क्र.०३/एसडी- २ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पीआरई २०१०/ 
प्र.क्र.२१७/ प्राशि १, दि. १७ जून, २०१० 


शासन परिपत्रक:- 
बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक व शिक्षण 


विभागातील अधिकारी यांनी शासनाच्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला 


असून या संदर्भात प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद 


खंडपीठ येथे जनहित याचिका क्र. १०२/ २०२१ दाखल करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी 


मा. उच्च न्यायालयाने दि.०७/०४/२०२२ च्या आदेशान्वये शाळेय शिक्षण विभागांतर्गत 


झालेल्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना 


सूविण्याकरीता निवृत्त न्यायमुर्ती श्री. पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत 


केली आहे. सदर समितीने आपळा अहवाल दि.०१/०७/२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयास 


सादर केला आहे. सदर अहवाल शासनाने स्वीकृत केला असून त्याअनुषंगाने शैक्षणिक 


प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शौक्षणिक प्रवेश्ञांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या 


दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 


करण्यात येत आहेत:- 


१) शाळा व्यवस्थापन समिती ही “प्रवेश देखरेख समिती” म्हणून काम पाहील. सदर 
समिती प्रवेशा प्रक्रीयेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवील. 


२) विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये wear अर्ज 


भरुन घ्यावा. सदर प्रवेशा अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी. प्रवेश अर्जावर पालक 


व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत. सदर प्रवेशा अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास 


देण्यात येऊन एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रवेश- ०१२३/प्र.क्र.०३/एसडी- 2 


३) 


विद्यार्थ्यांचे प्रवेशा हे विद्यार्थ्याच्या आधार कार्ड सोबत जोडण्यात यावेत. प्रवेश 


अर्जासोबत पालकांचे सुध्दा आधार कार्ड सादर करण्यात यावेत. 
शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक/ गट शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोन 


वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी. शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण 


निरिक्षक/ गट शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी विद्यार्थ्याचे हजेरीपटामध्ये नमूद 


विद्यार्थ्याचे नाव व तपशील प्रवेशा अर्जातील तपश्रीलासोबत पडताळणी करावा. 


उपरोक्त पडताळणी दरम्यान शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक/ गट 


शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांना काही विसंगती आढळल्यास त्यांनी याबाबत एक 


महिन्यात सखोल चौकडी करावी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शौक्षणिक संस्थेची 


आव्यक रजिष्टर व कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण 


निरिक्षक/ गट शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांना राहतील. सदर चौकशीमध्ये काही 


गैरव्यवहार/ दुरुपयोग आढळून आल्यास शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक/ गट 


शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व 


संचालकांच्या मान्यतेने संबंधित पोळीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल दाखल 


करावा. 


काही कारणांमुळे Woh आधार कार्ड सादर करु शकले नाहीत, तर अशा 


प्रकरणांमध्ये बालकाचे व पालकांचे आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन 


राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा. 


उपरोक्त प्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत 


घेण्याबाबत किंवा अनुदान थांबविण्याबाबत व झाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा 


प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी संचालकांमार्फत तत्काळ शासनास सादर करावा. 


शाळांनी प्रत्येक महिन्याच्या होवटी हजेरी पटाच्या प्रती शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण 


निरिक्षक/ गट शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांना सादर कराव्यात. 


खाजगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ 


स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाच्या 


संबंधित संकेतस्थळावर योग्यरित्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे याची 
शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक/ गट शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी खात्री 
करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रवेश- ०१२३/प्र.क्र.०३/एसडी- २ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/१/५/.॥8॥/89॥1.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 


२०२३०१२७११५८५३०१२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
IMTIYAZ 
MUSHTAQUE KAZI # 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


Nel 
a 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/ प्राथमिक) 

qo) ud शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (पूर्व, पश्चिम, उत्तर) 

११) निवड नस्ती/एसडी-२. 


AD 


~ GS MOM _ CK xa 
YS—~X <.-<  '"-<€ << (८: "> i TI i T —h— 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


